RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११ , अंक -५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


संचालक , नगररचना यांजकडून 


नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे - ४११ ००१ . 


दिनांक २५ 


जानेवारी 

२०२२ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये . 


2 


, 


अधिसूचना 
क्रमांक सं.न.र. / मौजे राशिन , ता . कर्जत / कलम २ ( १५ ) /नि.प्रा./टीपीव्ही-४/४६७/२०२२.- ज्याअर्थी , मौजे राशिन , तालुका कर्जत , जिल्हा 
अहमदनगर या गावाच्या महसुली क्षेत्रासाठी ( यात यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा केलेला आहे ) अहमदनगर जिल्हा परिषदेने दिनांक 
२७ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यात यापुढे “ उक्त अधिनियम ” म्हणून 
उल्लेख केला आहे ) नुसार नियोजन प्राधिकरण म्हणून त्यांना घोषित करणेची विनंती संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी केली 


, 


आहे ; 


" 


आणि ज्याअर्थी , शासनाने दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजीची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१३ / ३२११ / प्र.क्र . ५०८ / नवि -१३ अन्वये उक्त 
अधिनियमाचे कलम १५१ ( १ ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम २ ( १५ ) ( क ) मधील तरतुदींनुसार नियोजन प्राधिकरण म्हणून जिल्हा परिषद / 
म्हाडा / ना.सु.प्र . यांना नेमण्याचे अधिकार संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रत्यायोजित केले आहेत ; 

त्याअर्थी आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ ( १ ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या आणि त्या संदर्भातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे याद्वारे उक्त क्षेत्रासाठी अहमदनगर जिल्हा परिषदेस नियोजन प्राधिकरणाच्या शक्ती वापरण्यास 
परवानगी देत आहे . 


. 


सदरची अधिसूचना नगररचना संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे . 


अविनाश भा . पाटील , 
संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे , २५ जानेवारी २०२२ . 


वि ( एच ) ३ ९ २ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 

Maharashtra State , Pune- 411 001 . 


dated 25th January 2022 


Notification 


Maharashtra Regional and Town Planning , Act , 1966 . 


No. DTP / Mou . Rashin , tal . Karjat / Section ( 2 ) 15 / P.A. / TPV - 4 / 467 / 2022.- Whereas , the Ahmednagar 
Zilha Parishad vide its letter dated 27th December 2021 has requested the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune to declare it as a Planning Authority in accordance with the provisions of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) for the 
Revenue Area of village Rashin , taluka Karjat , district Ahmednagar ( hereinafter referred to as " the said 
Area ' ) ; 


and whereas , under Section 151 ( 1 ) of the said Act , the Government vide Notification No. TPS 
1813 / 3211 / CR - 508 / UD - 13 , dated 1st December 2016 has delegated the powers to the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune in respect of Section 2 ( 15 ) ( c ) of the said Act to appoint Zilha 
Parishad / MHADA / NIT as a Planning Authority ; 


} 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by Section 2 ( 15 ) ( c ) of the said Act and all 
other powers enabling him in this behalf , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune 
hereby permits Ahmednagar Zilha Parishad to exercise the powers of Planning Authority under the said 
Act for the said Area ; 


This notification shall also be available on the website i.e. www.dtp.maharashtra.gov.in of the 
Directorate of Town Planning . 


AVINASH B. PATIL , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


Pune , 25th January 2022 . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये . 


अधिसूचना 


क्रमांक सं.न.र. / मौजे मिरजगाव , ता . कर्जत / कलम २ ( १५ ) /नि.प्रा./टीपीव्ही-४/४६८/२०२२.- ज्याअर्थी , मौजे मिरजगाव , तालुका कर्जत , 
जिल्हा अहमदनगर या गावाच्या महसुली क्षेत्रासाठी ( यात यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा केलेला आहे ) अहमदनगर जिल्हा परिषदेने 
दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यात यापुढे “ उक्त अधिनियम " 
म्हणून उल्लेख केला आहे ) नुसार नियोजन प्राधिकरण म्हणून त्यांना घोषित करणेची विनंती संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी 
केली आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी , शासनाने दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजीची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१३ / ३२११ / प्र.क्र . ५०८ / नवि -१३ अन्वये उक्त 
अधिनियमाचे कलम १५१ ( १ ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम २ ( १५ ) ( क ) मधील तरतुदींनुसार नियोजन प्राधिकरण म्हणून जिल्हा परिषद / 
म्हाडा / ना.सु.प्र . यांना नेमण्याचे अधिकार संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रत्यायोजित केले आहेत ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


३ 


3 


त्याअर्थी आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ ( १ ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या आणि त्या संदर्भातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे याद्वारे उक्त क्षेत्रासाठी अहमदनगर जिल्हा परिषदेस नियोजन प्राधिकरणाच्या शक्ती वापरण्यास 
परवानगी देत आहे . 


" 


सदरची अधिसूचना नगररचना संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे . 


2 


अविनाश भा . पाटील , 
संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे , २५ जानेवारी २०२२ . 


Notification 


Maharashtra Regional and Town Planning , Act , 1966 . 


No. DTP / Mou . Mirajgaon , tal . Karjat / Section ( 2 ) 15 / P.A. / TPV - 4 / 468 / 2022.- Whereas , the Ahmednagar 
Zilha Parishad vide its letter dated 27th December 2021 has requested the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune to declare it as a Planning Authority in accordance with the provisions of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act ” ) for the 
Revenue Area of village Mirajgaon , taluka Karjat , district Ahmednagar ( hereinafter referred to as the 
said Area ' ) ; 


and whereas , under Section 151 ( 1 ) of the said Act , the Government vide Notification No. TPS 
1813 / 3211 / CR - 508 / UD - 13 , dated 1st December 2016 has delegated the powers to the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune in respect of Section 2 ( 15 ) ( c ) of the said Act to appoint Zilha 
Parishad / MHADA / NIT as a Planning Authority ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by Section 2 ( 15 ) ( C ) of the said Act and all 
other powers enabling him in this behalf , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune 
hereby permits Ahmednagar Zilha Parishad to exercise the powers of Planning Authority under the said 
Act for the said Area ; 


This notification shall also be available on the website i.e. www.dtp.maharashtra.gov.in of the 
Town Planning Directorate . 


> 


AVINASH B. PATIL , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


Pune , 25th January 2022 . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 

अधिसूचना 
क्रमांक सं.न.र. / मौजे खर्डा , ता . जामखेड / कलम २ ( १५ ) /नि.प्रा./टीपीव्ही-४/४६९/२०२२.- ज्याअर्थी , मौजे खर्डा , तालुका जामखेड , जिल्हा 
अहमदनगर या गावाच्या महसुली क्षेत्रासाठी ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा केलेला आहे ) अहमदनगर जिल्हा परिषदेने दिनांक २७ 
डिसेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” म्हणून उल्लेख केला 

१ 
आहे ) नुसार नियोजन प्राधिकरण म्हणून त्यांना घोषित करणेची विनंती संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी केली आहे ; 


, 


, 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


1 


१ 


आणि ज्याअर्थी , शासनाने दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजीची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१३ / ३२११ / प्र.क्र . ५०८ / नवि -१३ अन्वये उक्त 
अधिनियमाचे कलम १५१ ( १ ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम २ ( १५ ) ( क ) मधील तरतुदींनुसार नियोजन प्राधिकरण म्हणून जिल्हा परिषद / / 
म्हाडा / ना.सु.प्र . यांना नेमण्याचे अधिकार संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रत्यायोजित केले आहेत ; 


त्याअर्थी आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ ( १ ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या आणि त्या संदर्भातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे याद्वारे उक्त क्षेत्रासाठी अहमदनगर जिल्हा परिषदेस नियोजन प्राधिकरणाच्या शक्ती वापरण्यास 
परवानगी देत आहे ; 

% 


सदरची अधिसूचना नगररचना संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे . 


अविनाश भा . पाटील , 
संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे , २५ जानेवारी २०२२ . 


Notification 


Maharashtra Regional and Town Planning , Act , 1966 . 


No. DTP / Mou . Kharda , tal . Jamkhed / Section 2 ( 15 ) /P.A./TPV-4/469/2022.- Whereas , the Ahmednagar 
Zilha Parishad vide its letter dated 27th December 2021 has requested the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune to declare it as a Planning Authority in accordance with the provisions of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) for the 
Revenue Area of village Kharda , taluka Jamkhed , district Ahmednagar ( hereinafter referred to as ' the 
said Area ' ) ; 


1 


and whereas , under Section 151 ( 1 ) of the said Act , the Government vide Notification No. TPS 
1813 / 3211 / CR - 508 / UD - 13 , dated 1st December 2016 has delegated the powers to the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune in respect of Section 2 ( 15 ) ( c ) of the said Act to appoint Zilha 
Parishad / MHADA / NIT as a Planning Authority ; 


1 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by Section 2 ( 15 ) ( C ) of the said Act and all 
other powers enabling him in this behalf , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune 
hereby permits Ahmednagar Zilha Parishad to exercise the powers of Planning Authority under the said 
Act for the said Area ; 


This notification shall also be available on the website i.e. www.dtp.maharashtra.gov.in of the 
Town Planning Directorate . 


AVINASH B. PATIL , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


Pune , 25th January 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


५ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 


२ 


अधिसूचना 
क्रमांक सं.न.र. / मौजे नान्नज , तालुका जामखेड / कलम २ ( १५ ) /नि.प्रा./टीपीव्ही-४/४७०/२०२२.- ज्याअर्थी , मौजे नान्नज , तालुका जामखेड , 
जिल्हा अहमदनगर या गावाच्या महसुली क्षेत्रासाठी ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा केलेला आहे ) अहमदनगर जिल्हा परिषदेने दिनांक 
२७ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम " 

“ 

म्हणून 

उल्लेख 
केला आहे ) नुसार नियोजन प्राधिकरण म्हणून त्यांना घोषित करणेची विनंती संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , शासनाने दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजीची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१३ / ३२११ / प्र.क्र . ५०८ / नवि -१३ अन्वये उक्त 
अधिनियमाचे कलम १५१ ( १ ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम २ ( १५ ) ( क ) मधील तरतुदीनुसार नियोजन प्राधिकरण म्हणून जिल्हा परिषद / 
म्हाडा / ना.सु.प्र . यांना नेमण्याचे अधिकार संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रत्यायोजित केले आहेत . 

त्याअर्थी आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ ( १ ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या आणि त्या संदर्भातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे याद्वारे उक्त क्षेत्रासाठी अहमदनगर जिल्हा परिषदेस नियोजन प्राधिकरणाच्या शक्ती वापरण्यास 
परवानगी देत आहे . 


, 


सदरची अधिसूचना नगररचना संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे . 


अविनाश भा . पाटील , 
संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


. 


पुणे , २५ जानेवारी २०२२ . 


Notification 


Maharashtra Regional and Town Planning , Act , 1966 . 

No. DTP / Mou . Nannaj , taluka Jamkhed / Section ( 2 ) 15 / P.A. / TPV - 4 / 470 / 2022.- Whereas , the 
Ahmednagar Zillha Parishad vide it's letter dated 27th December 2021 has requested the Director of 
Town Planning , Maharashtra State , Pune to declare it as a Planning Authority in accordance with the 
provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said 
Act " ) for the Revenue Area of village Nannaj , taluka Jamkhed , district Ahmednagar ( hereinafter referred 
to as " the said Area " ) ; 


and whereas , under Section 151 ( 1 ) of the said Act , the Government vide Notification No. TPS 
1813 / 3211 / CR - 508 / UD - 13 , dated 1st December 2016 has delegated the powers to the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune in respect of Section 2 ( 15 ) ( c ) of the said Act to appoint Zilha 
Parishad / MHADA / NIT as a Planning Authority . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by Section 2 ( 15 ) ( c ) of the said Act and all 
other powers enabling him in this behalf , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune 
hereby permits Ahmednagar Zilla Parishad to exercise the powers of Planning Authority under the said 
Act for the said Area . 


This Notification shall also be available on the website i.e. www.dtp.maharashtra.gov.in of the 
Town Planning Directorate . 


AVINASH B. PATIL , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


Pune , 25th January 2022 . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


अध्यक्षा , नगरपरिषद यांजकडून 


नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


जाहीर सूचना 


क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र . ३२८ / २०२२.- नंदुरबार शहराची मूळ + वाढीव हद्दीची ( सुधारित ) विकास योजना भागश : मंजूर 
व भागश : पुनर्प्रसिद्ध शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग , क्रमांक टीपीएस -१५०४ / ३००१ / सीआर -६६ / ०५ ( ब ) / युडी - ९ , दिनांक १४ मार्च 
२००७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आहे . 


तसेच महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१५०७ / २६४१ / प्र . क्र . ८७ / ०८ / नवि - ९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०० ९ अन्वये भागश : पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना अंतिम मंजूर झाली असून , दिनांक १५ ऑक्टोबर २०० ९ पासून अंमलात आहे . 


नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ मधील 
तरतुदीनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे . परिषद ठराव क्रमांक ९९ , दिनांक २० डिसेंबर २०२१ अन्वये घेतला आहे . त्याचा 
तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे . 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित फेरबदल खालील परिशिष्टात दर्शविला आहे . 


परिशिष्ट 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन 


प्रस्तावित फेरबदल 


१ 


२ 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 
३ ९ ० / १ , ३ ९ ० / २ , ३ ९ ० / ३ चे शेती विभागात समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
५ हेक्टर ४० आर . 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 
३ ९ ० / १ , ३ ९ ० / २ , ३ ९ ० / ३ चे " शेती विभागात ” समाविष्ट असलेले 
५ हेक्टर ४० आर क्षेत्र शेती विभागातून वगळून " रहिवास क्षेत्रात " 


समाविष्ट करणे . 


वरीलप्रमाणे फेरफार करणेचे नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ नंदुरबार नगरपरिषद कार्यालयात ठेवण्यात आलेले आहेत . 


, 


वर नमूद केल्याप्रमाणे फेरफार करणे कामीची सूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 
नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविणेकामी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . नागरिकांना कळविणेत येते की , आपल्या सूचना / हरकती 
ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याच्या आत अध्यक्षा , नंदुरबार नगरपरिषद यांचे नावे लेखी स्वरूपात सादर 
कराव्यात . एक महिन्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


रत्ना चंदक्रांत रघुवंशी , 


अध्यक्षा , 


नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार . 


नंदुरबार , ३१ जानेवारी २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 

a 


o 


BY PRESIDENT 


NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL , NANDURBAR 


Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Notice 


क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र . ३२८ / २०२२.- The Revised Development Plan of Nandurbar ( Original + 
Additional Limit ) has been partly sanctioned by the Government vide Notification No. TPS - 1504 / 3001 / 
CR - 66 / 05 ( C ) / UD - 9 , dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 
and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide Notification 
No. TPS - 1507 / 2641 / CR - 87 / 08 / UD - 9 , dated 31st August 2009 and has came into force with effect 
from 15th October 2009 . 


Municipal Council , Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 , Resolution No. 99 , dated 20th December 2021 . 


Annexure 


Proposal Modification 


Purpose as per Sanctioned 

Development Plan 


1 


2 


1 


Land bearing S. Nos . 390/1 , 390/2 , 390/3 included 
in “ Agricultural Zone ” area 5 H. 40 R. 


Land bearing S. Nos . 390/1 , 390/2 , 390/3 Area 
5 H. 40 R. are under “ Agricultural Zone " to be 
deleted and included in " Residential Zone " . 


The Plan showing the above Proposed Modification is kept in the Office of Nandurbar Municipal 
Council for inspection to Citizen . 


The above said Proposed Modification Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 for 
inviting suggestions / objections from Citizens . Citizens are requested to send their suggestions / 
objections . If any suggestion / objection about Proposed Modification write to President , Nandurbar 
Municipal Council within one month from the publication of this Notice in Maharashtra Government 
Gazette . Suggestions / objections received after one month will not be considered . 


RATNA CHANDRAKANT RAGHUVANSHI , 

President , 
Nandurbar Municipal Council , 

Nandurbar . 


) 


Nandurbar , 31st January 2022 . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


अध्यक्षा , नगरपरिषद यांजकडून 


नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


जाहीर सूचना 


क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र . ३२८ / २०२२.- नंदुरबार शहराची मूळ + वाढीव हद्दीची ( सुधारित ) विकास योजना भागशः मंजूर 
व भागश : पुनर्प्रसिद्ध शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग , क्रमांक टीपीएस -१५०४ / ३००१ / सीआर -६६ / ०५ ( ब ) / युडी - ९ , दिनांक १४ मार्च 
२००७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आहे . 


- 


तसेच महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१५०७ / २६४१ / प्र . क्र . ८७ / ०८ / नवि - ९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०० ९ अन्वये भागश : पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना अंतिम मंजूर झाली असून , दिनांक १५ ऑक्टोबर २०० ९ पासून अंमलात आहे . 


नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ मधील 
तरतुदीनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे . परिषद ठराव क्रमांक १०३ , दिनांक २० डिसेंबर २०२१ अन्वये घेतला आहे . त्याचा 
तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे . 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित फेरबदल खालील परिशिष्टात दर्शविला आहे . 


परिशिष्ट 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन 


प्रस्तावित फेरबदल 


१ 


२ 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 
२३० ( नवीन सर्व्हे नंबर ७५० ) वरील “ हायस्कूल व प्ले - ग्राऊंड " 
आरक्षण क्रमांक ४८ ( पैकी ) समाविष्ट असलेले क्षेत्र १.११७६ हेक्टर . 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 
२३० ( नवीन सर्व्हे नंबर ७५० ) वरील “ हायस्कूल व प्ले - ग्राऊंड ” आरक्षण 
क्रमांक ४८ ( पैकी ) समाविष्ट असलेले १.११७६ हेक्टर क्षेत्र “ हायस्कूल 
व प्ले - ग्राऊंडचे ” आरक्षण ४८ ( पैकी ) वगळून “ रहिवास विभागात " 
समाविष्ट करणे . 


1 ) 


वरीलप्रमाणे फेरफार करणेचे नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ नंदुरबार नगरपरिषद कार्यालयात ठेवण्यात आलेले आहेत . 


वर नमूद केल्याप्रमाणे फेरफार करणे कामीची सूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 
नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविणेकामी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . नागरिकांना कळविणेत येते की , आपल्या सूचना / हरकती 
ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याच्या आत अध्यक्षा , नंदुरबार नगरपरिषद यांचे नावे लेखी स्वरूपात सादर 
कराव्यात . एक महिन्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


रत्ना चंदक्रांत रघुवंशी , 


अध्यक्षा , 


नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार , 


नंदुरबार , ३१ जानेवारी २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


९ 


Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Notice 


क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र . ३३३ / २०२२.- The Revised Development Plan of Nandurbar ( Original + 
Additional Limit ) has been partly sanctioned by the Government vide Notification No. TPS - 1504 / 3001 / 
CR - 66 / 05 ( C ) / UD - 9 , dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 
and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide Notification 
No. TPS - 1507 / 2641 / CR - 87 / 08 / UD - 9 , dated 31st August 2009 and has came into force with effect 


1 


from 15th October 2009 . 


Municipal Council , Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 , Resolution No. 103 , dated 20th December 2021 . 


Annexure 


Proposal Modification 


Purpose as per Sanctioned 

Development Plan 


1 


2 


Land bearing S. No. 230 ( New S. No. 750 ) 
included in “ High School and Playground " 
reservation No. 48 ( Part ) Area 1.1176 Hector . 


Land bearing S. No. 230 ( New S. No. 750 ) 
Area 1.1176 Hector are under " High School and 
Playground " reservation No. 48 ( Part ) be deleted 
and included in " Residential Zone " . 


The Plan showing the above Proposed Modification is kept in the Office of Nandurbar Municipal 
Council for inspection to Citizen . 


The above said Proposed Modification Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 for 
inviting suggetions / objections from Citizens . Citizens are requested to send their suggestions / 
objections . If any suggestions / objections about Proposed Modification write to President , Nandurbar 
Municipal Council within one month from the Publication of this Notice in Maharashtra Government 
Gazette . Suggestions / objections received after one month will not be considered . 


RATNA CHANDRAKANT RAGHUVANSHI , 


President , 


Nandurbar Municipal Council , 

Nandurbar . 


Nandurbar , 31st January 2022 . 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./8705/2021 . The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Smt . V. P. Patil , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave Ex post facto from 24th 
September 2021 to 1st October 2021 
suffixing holiday on 2nd October 2021 
and 3rd Ocotber 2021 . 


Shri . V. J. Dongre , 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


2 


} 


Shri . U. V. Joshi , 
8th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 6th October 2021 
to 9th October 2021 suffixing holiday 
on 10th October 2021 with 
permission to leave Headquarter from 
5th October 2021 after office hours 
to 11th October 2021 before office 
hours . 


Shri . P. N. Kulkarni , 
9th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


3 


Earned Leave from 7th October 2021 
( granted as a Special Case ) 


Shri . P. B. Remane , 
13th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . A. A. Khandale , 
14th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 14th October 
2021 ( granted as a Special Case ) 


Shri . A. A. Khandale , 
14th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


4 


Smt . A. P. Diwan , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 14th October 
2021 ( granted as a Special Case ) 
suffixing holiday on 15th October 2021 
to 19th October 2021 with permission 
to leave Headquarter from 13th 
October 2021 after office hours to 
20th October 2021 before office 
hours . 


13th October 2021 
after office hours to 
14th October 2021 
Shri . U. P. Devarshi , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 
On dated 
15th October 2021 to 
20th October 2021 
before officer hours 
Shri . D. R. Dande , 
11th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


११ 


Sr. 


Period of Leave 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


No. 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


5 


Smt . A. R. Nagori , 
Civil Judge 
Senior Division , 
Rahata . 


Shri . S. N. Sachdeo , 
Civil Judge , Senior 
Division , Kopargaon . 


1 


Earned Leave from 7th October 2021 
to 9th October 2021 suffixing holiday 
on 10th October 2021 with 
permission to leave Headquarter from 
6th October 2021 after office hours 
to 11th October 2021 before office 
hours . 


6 


Medical Leave from 6th October 2021 
to 7th October 2021 . 


Smt . R. S. Bhosale , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Sangamner . 


Shri . S. U. Mahadar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Earned Leave from 20th October 
2021 to 23rd October 2021 prefixing 
holiday on 16th October 2021 to 19th 
October 2021 and suffixing holiday on 
24th October 2021 with permission 
to leave Headquarter from 15th 
October 2021 after office hours to 
25th October 2021 before office 
hours . 


Shri . S. U. Mahadar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


7 


Medical Leave from 4th October 2021 
to 9th October 2021 . 


Smt . J. V. Pekhale 
Purkar , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Shri . P. S. Shinde , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

As per request application on dated 1st October 2021 of Smt . S. Y. Shaikh , 7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Ahmednagar the Earned Leave dated 1st August 
2021 is being canceled out of sanctioned Earned Leave from 30th July 2021 to 1st August 2021 . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Headquarter are directed to follow the 
Government Rules . 

MILIND V. KURTADIKAR , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Ahmednagar . 
Ahmednagar , 21st October 2021 . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


, 


मंजुरी देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ 
रोजीचे ११.०० वाजेनंतरपासून ते दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२१ 
रोजीचे रात्री १०.०० वाजेपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात आलेली आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले 
आहे . 


क्रमांक बी -१ / ४२५८ / सन २०२१.- श्रीमती अर्चना तुळशिराम 
जगताप , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांना दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२१ 
ते १ ऑक्टोबर २०२१ रोजीपावेतो अशी एकूण ३ दिवस 
उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक २ ऑक्टोबर २०२१ ( म . 
गांधी जयंती ) व दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२१ ( रविवार ) रोजीचे 
सुट्टीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती अर्चना तुळशिराम जगताप 

वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 


" 


यांना ५ 


श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . विजय भिमराव शितोळे . सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचेकडे सोपविण्यात आलेला 
आहे . 


) 


श्रीमती अर्चना तुळशिराम जगताप , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . सतिष 
मधुकर आहेर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आलेला 
होता . 


> 


" 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संभाजी 
सोपानराव देशमुख , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १४ ऑक्टोबर २०२१ . 


" 


श्रीमती अर्चना तुळशिराम जगताप , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांनी रजेवरून 
परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 


आदेश 


, 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अर्चना 
तुळशिराम जगताप , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


3 


- 


धुळे , १३ ऑक्टोबर २०२१ . 


क्रमांक बी -१ / ४२७३ / २०२१.- श्री . विजय भिमराव शितोळे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शिरपूर यांना दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ ते २३ ऑक्टोबर 
२०२१ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजेस दिनांक 
१८ ऑक्टोबर २०२१ ( सोमवार ) , दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२१ 
( ईद - ए - मिलाद ) व दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२१ ( रविवार ) रोजीचे 
सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
१८ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे सकाळी ७.०० वाजेपासून ते दिनांक 
२५ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . विजय भिमराव शितोळे यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शिरपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या 


आदेश 


, 


क्रमांक बी -१ / ४२७२ / २०२१.- श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर यांना दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ ते १६ ऑक्टोबर 
२०२१ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजेस दिनांक 
१७ ऑक्टोबर २०२१ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


१३ 


नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


" 


श्री . विजय भिमराव शितोळे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचेकडे सोपविण्यात आलेला 


मधुकर आहेर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २७ ऑक्टोबर २०२१ . 


" 


आहे . 


आदेश 


, 


" 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . विजय 
भिमराव शितोळे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १४ ऑक्टोबर २०२१ . 


, 


दिनांक १ ९ 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ४४४३ / सन २०२१.- श्री . संतोष हनमंत गरड , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १२ ऑक्टोबर 
२०२१ ते १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीपावेतो अशी एकूण ३ दिवस 
उपभोगलेल्या परावर्तित रजेस दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२१ ( दसरा ) , 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२१ ( मंजुर सुट्टी ) , दिनांक १७ ऑक्टोबर 
२०२१ ( रविवार ) , दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२१ ( मंजूर सुट्टी ) व 

ऑक्टोबर २०२१ ( ईद - ए - मिलाद ) रोजीचे सुट्टीस जोडून 
याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष हनमंत गरड यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . संतोष हनमंत गरड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . शिवकांत मच्छींद्र गौरगोंड , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आलेला होता . 

श्री . संतोष हनमंत गरड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास 
पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर 
केलेले आहे . 


, 


क्रमांक बी -१ / ४४ ९ ८ / २०२१.- श्री . सतिष मधुकर आहेर , ६ वे 

वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांना दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ ते 

३० ऑक्टोबर 
२०२१ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजेस दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०२१ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे 
मंजुरी देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . सतिष मधुकर आहेर यांना 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले 


आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष हनमंत गरड , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


श्री . सतिष मधुकर आहेर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती अर्चना तुळशीराम 
जगताप , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आलेला 
आहे . 


शैलेश रंगनाथ उगले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


धुळे , २३ ऑक्टोबर २०२१ . 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सतिष 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 5416 / 2021.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officer's Leave for the period mentioned against their names . 

( 1 ) 
Sr. No. Name and Designation 

Period 
1 2 

3 


1 


Shri . Vikas S. Kulkarni , 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Sanction to the Earned Leave for six ( 6 ) days 
from 15th November 2021 to 20th November 2021 
prefixing holiday falling on 14th November 2021 
and suffixing Sunday falling on 21st November 
2021 with permission to leave Headquarter with 
effect from 13th November 2021 after office hours 
to 22nd November 2021 before office hours . 


2 


Smt . Mridula V. Bhatia , 
District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Sanction to the Earned Leave for seven ( 7 ) days 
from 9th November 2021 to 15th November 2021 
with permission to leave Headquarter with effect 
from 8th November 2021 after office hours to 16th 
November 2021 before office hours . 


3 


Smt . Vasudha L. Bhosle , 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Sanction to the Earned Leave for three ( 3 ) days 
from 11th October 2021 to 13th October 2021 
prefixing holiday falling on 10th October 2021 with 
permission to leave Headquarter with effect from 
11th October 2021 before office hours to 14th 
October 2021 before office hours .. 


4 


Sanction to the Commuted Leave for three ( 3 ) 
days from 4th October 2021 to 6th October 2021 . 


Shri . Nilesh N. Dhend , 
7th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


5 


Shri . Shrikant R. Nimse , 
4th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


Sanction to the Earned Leave for three ( 3 ) days 
from 4th October 2021 to 6th October 2021 
prefixing holiday falling on 3rd October 2021 with 
permission to leave Headquarter with effect from 
1st October 2021 after office hours to 7th October 
2021 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 

a 


94 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


- 


2 


1 


Shri . Vikas S. Kulkarni , 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Shri . V. P. Dasai , 
District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Nashik with effect from 13th November 2021 after 
office hours to 16th November 2021 before office 
hours . 


Smt . M. V. Bhatia , 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Nashik with effect from 16th November 2021 after 
office hours to 22nd November 2021 before office 
hours . 


2 


Smt . Mridula V. Bhatia , 
District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Shri . V. P. Dasai , 
District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Nashik with effect from 8th November 2021 after 
office hours to 16th November 2021 before office 
hours . 


3 


3 


Smt . Vasudha L. Bhosle , 
Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Nashik . 


Shri . S. D. Indalkar , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
11th October 2021 before office hours to 13th 
October 2021 after office hours . 


4 


Shri . Nilesh N. Dhend , 
7th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


Smt . A. M. Tamne , 
6th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Malegaon , Nashik with 
effect from 4th October 2021 before office hours to 
7th October 2021 before office hours . 


5 


01 


Shri . Shrikant R. Nimse , 
4th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


Shri . A. K. Deshmukh , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
1st October 2021 after office hours to 7th October 
2021 before office hours . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal , District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 23rd October 2021 . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 5414 / 2021.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased 
to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 

( 1 ) 


Period 


Sr. No. 

1 


1 


Name and Designation 

2 
Smt . Puja S. Mali ( Harkal ) 
7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


3 
Ex post facto sanction to the Half pay Leave for 
two ( 2 ) days on 30th September 2021 and 1st 
October 2021 prefixing holiday falling on 2nd 
October 2021 and 3rd October 2021 . 


1 


2 


Smt . M. R. Dhanorkar , 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik . 


The Earned Leave for four ( 4 ) days on 11th 
October 2021 and 14th October 2021 prefixing 
holiday falling on 9th October 2021 and 10th 
October 2021 . 


3 


Shri . Amit Sunil Kosthi , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Satana . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for eight ( 8 ) days on 6th October 2021 to 13th 
October 2021 . 


4 


Smt . Puja S. Mali ( Harkal ) 
7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


Ex post facto sanction to the Half pay Leave for 
two ( 2 ) days on 8th October 2021 and 9th 
October 2021 suffixing Sunday falling on 10th 
October 2021 . 


5 


Shri . Dyaneshawar Shankar 
Jadhav , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Sinnar . 


The Earned Leave for three ( 3 ) days from 8th 
November 2021 to 10th November 2021 prefixing 
holiday falling on 10th October 2021 with 
permission to leave headquarter with effect from 
4th November 2021 before office hours to 11th 
November 2021 before office hours . 


6 


CO 


Smt . S. R. Bandal , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori . 


The Earned Leave for three ( 3 ) days from 11th 
October 2021 to 13th October 2021 prefixing 
holiday falling on 10th October 2021 with 
permission to leave headquarter with effect from 
11th October 2021 before office hours to 13th 
October 2021 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


१७ 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


2 


1 


Smt . Puja S. Mali ( Harkal ) 
7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


Smt . P. A. Rajput , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
30th September 2021 before office hours to 4th 
October 2021 before office hours . 


2 


Smt . M. R. Dhanorkar , 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik 


Shri . S. R. Nikam , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
11th October 2021 before office hours to 14th 
October 2021 before office hours . 


3 


Shri . Amit Sunil Kosthi , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Satana . 


Shri . A. G. Tamboli , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Satana with effect from 
6th October 2021 before office hours to 30th 
October 2021 before office hours . 


4 


Smt . Puja S. Mali ( Harkal ) 
7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


Smt . P. A. Rajput , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
8th October 2021 before office hours to 10th 
October 2021 after office hours . 


5 


Shri . Dyaneshawar Shankar 
Jadhav , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Sinnar . 


Smt . V. V. Shirsat , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Sinnar with effect from 4th November 
2021 before office hours to 11th November 2021 
before office hours . 


6 


O ) 


Smt . S. R. Bandal , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori . 


Smt . K. N. Govarikar , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Dindori with effect from 11th October 
2021 before office hours to 13th October 2021 
before office hours . 


VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 25th October 2021 . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


अवसायक बदल आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १ ९९ ० / सन २०२१.- श्रीमती वाय . के . 

के 
राऊत , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांना दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ ते ११ 
नोव्हेंबर २०२१ पावेतो ४ दिवस अर्जित रजा व दिनांक ८ नोव्हेंबर 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ 
च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


" 


क्रमांक वि -१ / अवसायन / अव.बदल / सिन्नरतालुकादेखरेखसंघ / १४३० / 
सन २०२१.- महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / 
१५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ नुसार मला प्राप्त असलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) मधील तरतुदीनुसार मी , एकनाथ पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका सिन्नर , जिल्हा नाशिक 
सिन्नर तालुका 

देखरेख सहकारी संस्था मर्यादित , सिन्नर , र.नं. 
१००१ या संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . एस . बी . कासार , प्रथम 
श्रेणी यांचेऐवजी श्री . सुधीर गोविंद वाघ , सहायक सहकार अधिकारी 
अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सिन्नर , जिल्हा नाशिक 
यांची नियुक्ती करीत आहे . सिन्नर तालुका देखरेख सहकारी 
संस्था मर्यादित , सिन्नर , र . नं . १००१ या संस्थेच्या अवसायक 
पदाचा पदभार घेऊन तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 


" 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती वाय . के . राऊत यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


सदरहू आदेश आज दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझ्या 
सही व मुद्रेसह पारित केला आहे . 


श्रीमती वाय . के . राऊत , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक 
८ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १२ 
नोव्हेंबर २०२१ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार 
श्री . निलेश बी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 


सिन्नर , ७ सप्टेंबर २०२१ . 


, 


) 


नोंदणी रद्द आदेश 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती वाय . 
के . राऊत , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नंदुरबार या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
नंदुरबार , २५ ऑक्टोबर २०२१ . 


क्रमांक वि -३ / शा.परसरामबाबानापत / क .२१ / नों रद्द / १८८३ / 
सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ व १० ९ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , एकनाथ 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सिन्नर , तालुका सिन्नर , , 
जिल्हा नाशिक कर्मयोगी परशराम बाबा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , गोदे , तालुका सिन्नर , जिल्हा नाशिक या संस्थेचे 
अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदर संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


, 


, 


आदेश 


सदरचे आदेश आज दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मी 
माझ्या सही व शिक्क्यानिशी देत आहे . 


- 


एकनाथ पाटील , 

सहायक निबंधक . 
सहकारी संस्था , सिन्नर , 

जिल्हा नाशिक . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १ ९९ १ / सन २०२१.- श्री . विश्वास पां . 
शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , अक्कलकुवा यांना दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ ते १० नोव्हेंबर 
२०२१ पावेतो ३ दिवस अर्जित रजा व दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२१ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ च्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


सिन्नर , १२ ऑक्टोबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . विश्वास पां . शिंदे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


" 


श्री . विश्वास पां . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक 
६ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ नोव्हेंबर 
२०२१ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार श्री . एस . डी . 

. . 
हरगुडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , तळोदा यांनी सांभाळावा . 


क्रमांक वि -२ / क . १०२ / म.आ. / सा.ता.देखरेख संघ / सन २०२१. 
मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , साक्री , 
मला प्राप्त विधीशक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) मधील तरतुदींनुसार साक्री 
तालुका 

देखरेख सहकारी संघ मर्यादित , साक्री या संस्थेचे समापन 
करणेसाठी समापनाचा अंतरिम आदेश देत आहे . तसेच महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये 
सदर संस्थेवर श्री . व्ही . जी . भडांगे , सहकार अधिकारी , श्रेणी -१ 
अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , साक्री यांची अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


, 


1 


तसेच असेही फर्माविण्यात येते की , समापनाचा सदरचा अंतरिम 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . विश्वास 
पां . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार . 
नंदुरबार , २५ ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत सदर संस्थेचे / 
आले लेखी स्पष्टीकरण / खुलासा / म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह 
दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी कार्यालयीन वेळेत प्राप्त होईल 
अशा रीतीने दाखल करावे आणि दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ 
रोजी वेळ सकाळी ११.३० वाजता स्वत : अथवा प्राधिकृत केलेल्या 
व्यक्तीमार्फत निम्नस्वाक्षरीकार यांचे कार्यालयात सुनावणीसाठी हजर 
रहावे . सदर विहित मुदतीत आपले लेखी स्पष्टीकरण / खुलासा / 
म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह नसल्यास आपणास काहीही लेखी 
स्पष्टीकरण / खुलासा / म्हणणे सादर करावयाचे नाही असा निष्कर्ष 
नोंदवून सदरचा संस्था समापनाचा अंतरिम आदेश अंतिम करण्यात 
येईल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


, 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी 
माझ्या सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला असे . 


क्रमांक जेजीए / बीएसएल / आरएसआर / ( सीआर ) / ६ ९९ / ४८८ / 
सन २०२१.- मी , विजयसिंग गवळी , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , भुसावळ , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव या अधिसूचनेद्वारे 
अधिसूचित करत आहे की , राहत को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी 
मर्यादित , भुसावळ , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम क्रमांक २४ ) मधील कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण 
कर्ज देणारी साधन संस्था असे आहे . 


, 


साक्री , २७ ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 


विजयसिंग गवळी , 
सहायक निबंधक , 


, 


सहकारी संस्था , भुसावळ , 

जिल्हा जळगाव . 


, 


क्रमांक वि -२ / क . १०२ / अंतिम आदेश / पुज्य रत्ना / ४८३ / सन 
२०२१.- मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
साक्री , मला प्राप्त विधीशक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) मधील तरतुदींनुसार 
पुज्य रत्नाकर स्वामी सामुदायिक शेती सहकारी संस्था मर्यादित , 
पानखेडा , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे या संस्थेचे समापन करणेसाठी 


भुसावळ , १३ ऑक्टोबर २०२१ . 


1 


, 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


समापनाचा मध्यंतरीय ( अंतरिम आदेश जावक क्रमांक वि -२ / क .१०२ / 
म.आ. / पुज्य रत्ना / २०२१ , दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ हा कायम 
करण्यात येत आहे . सदर मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त ऋणपरिशोधक 
( अवसायक ) यांना आदेशित करण्यात येते की , सदर संस्थेचे समापन 
सदर संस्थेचे उपविधी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ यामधील तरतुदींनुसार 
विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावे . 


, 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ४२ / २०२१.- श्रीमती आर . आर . देशपांडे , 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर यांची दिनांक ८ 
नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२१ रोजीपर्यंतची एकूण 
६ ( सहा ) दिवसांची अर्जित रजा अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण 
झाल्यामुळे याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी 
माझ्या सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला असे . 


} 


मनोज चौधरी , 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . आर . देशपांडे यांना 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


सहायक निबंधक . 


सहकारी संस्था , साक्री , 


जिल्हा धुळे . 


साक्री , २७ ऑक्टोबर २०२१ . . 


, 


श्रीमती आर . आर . देशपांडे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा 
प्राधिकरण , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 


आदेश 


पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . आर . डी . चव्हाण , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


, 


, 


श्रीमती आर . आर . देशपांडे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


क्रमांक आस्था / यशिका सृष्टी / गृह.संस्था / नोंदणी / ११६६ / सन 
२०२१.- मी , बाळासाहेब जाधव , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , ईगतपुरी , जिल्हा नाशिक जाहीर करतो की , यशिका 
सृष्टी गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , घोटी बु ।। , तालुका 
ईगतपुरी , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) प्रमाणे नोंदविण्यात आलेली 
असून सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / आयपीआय / एचएसजी / 
टीसी / ४७६ ९ / २०२१ , दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ असा आहे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) प्रमाणे संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण / इतर गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात येत आहे . 


सुधाकर वें . यालगड्डा , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , ८ नोव्हेंबर २०२१ . 


आदेश 


अर्चना सौंदाणे , 


क्रमांक आस्था / रजा / ६ ९ ८३ / २०२१.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ईगतपुरी , 

जिल्हा नाशिक . 


श्री . दि . स . झंवर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांना दिनांक ८ नोव्हेंबर 
२०२१ ते दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२१ पावेतो एकूण ६ ( सहा ) 
दिवसांची अर्जित रजा ही मागे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२१ ते 


ईगतपुरी , १ नोव्हेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


२१ 


दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२१ व पुढील रविवार दिनांक १४ नोव्हेंबर 
२०२१ चे सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक 

३० ऑक्टोबर 

२०२१ 

रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
३ ९ ( २ ) टीप -२ अन्वये ] . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दि . स . झंवर , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक 
हे दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२१ या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते , तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) टीप -२ अन्वये ] . 


श्री . वर्धन प्रतापराव देसाई , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त नमूद कालावधीचा 
कार्यभार श्रीमती एस . एस . नायर , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचेकडेस ठेवण्यात आला होता . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


अभय सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


नाशिक . 


, 


नाशिक , ९ नोव्हेंबर २०२१ . 


श्री . दि . स . झंवर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त 
नमूद , 

कालावधीचा कार्यभार श्रीमती पी . व्ही . हिंगणे , ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक 
यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


, 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


आदेश 


विकास एस . कुलकर्णी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


नाशिक . 


क्रमांक आस्था / रजा / ६ ९ ८० / २०२१. - जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहेत . 


, 


नाशिक , २८ ऑक्टोबर २०२१ . 


श्रीमती केतकी नामा गोवारीकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दिंडोरी , जिल्हा नाशिक यांना दिनांक 
२१ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक २३ 

पावेतो 

एकूण 
३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


ऑक्टोबर २०२१ 


आदेश 


. 


क्रमांक आस्था / रजा / ७१५३ / २०२१.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहेत . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती केतकी नामा गोवारीकर , 


, 


श्री . वर्धन प्रतापराव देसाई , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक यांना दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक २३ 
ऑक्टोबर २०२१ पावेतो एकूण ४ ( चार ) दिवसांची वैद्यकीय / 
परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात आली आहे . 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
दिंडोरी , जिल्हा नाशिक ह्या दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक 
२३ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
दिंडोरी , जिल्हा नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील 
नियम ३ ९ ( २ ) टीप -२ अन्वये ] . 


. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वर्धन प्रतापराव देसाई , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे दिनांक २० 


, 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


3 


आदेश 


1 


क्रमांक आस्था / रजा / ७१६६ / २०२१.- जिल्हा न्यायाधीश -१ व 


श्रीमती केतकी नामा गोवारीकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दिंडोरी , जिल्हा नाशिक यांचे 
न्यायालयाचा उपरोक्त नमूद कालावधीचा कार्यभार श्रीमती एस . आर . 
बांदल , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , दिंडोरी यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत 


करीत आहेत . 


श्रीमती अमृता चारूदत्त जोशी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 


, 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


नाशिक , २६ ऑक्टोबर २०२१ . 

. 


स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , कळवण यांना दिनांक २६ 
नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ पावेतो एकूण १६ 
( सोळा ) दिवसांची अर्जित रजा ही रजेमागील दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२१ रोजीचे रविवार या सुट्टीस जोडून दिनांक २५ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२१ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


आदेश 


नोव्हेंबर २०२१ 


- 


क्रमांक आस्था / रजा / ७१५४ / २०२१.- जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत 


करीत आहेत . 


, 


, 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अमृता चारूदत्त जोशी , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
कळवण ह्या दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ११ डिसेंबर 


श्रीमती अमृता चारूदत्त जोशी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , कळवण यांना दिनांक २३ 
ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०२१ पावेतो एकूण ७ 
( सात ) दिवसांची वैद्यकीय / परिवर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


, 


२०२१ या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी 


न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , कळवण या 


पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . [ महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) टिप -२ 
अन्वये ] . 


श्रीमती अमृता चारूदत्त जोशी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अमृता चारूदत्त जोशी , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
कळवण ह्या दिनांक २३ ऑक्टोबर 

२०२१ ते दिनांक 

२ ९ 

ऑक्टोबर 
२०२१ या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , कळवण या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . [ महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) टीप -२ 
अन्वये . 


स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , कळवण यांचे न्यायालयाचा 
उपरोक्त नमूद कालावधीचा कार्यभार श्री . डी . एम . गित्ते , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , कळवण 


> 


यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


, 


श्रीमती अमृता चारूदत्त जोशी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , कळवण यांचे न्यायालयाचा 
उपरोक्त नमूद कालावधीचा कार्यभार श्री . डी . एम . गित्ते , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , कळवण 
यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


विकास एस . कुलकर्णी , 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 


नाशिक . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


नाशिक , १० नोव्हेंबर २०२१ . 

. 


नाशिक , ९ नोव्हेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 


२३ 


BY I / c . PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 5479 / 2021.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officer's Leave for the period mentioned against their names . 

( 1 ) 
Sr. No. Name and Designation 

Period 
1 2 

3 


1 


Shri . Digambar Yashwant Gaud , 
District Judge - 4 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 


Sanction to the Earned Leave for three ( 3 ) days 
from 8th November 2021 to 10th November 2021 
prefixing holiday falling on 1st November 2021 to 
7th November 2021 ( Diwali Holidays ) with 
permission to leave Headquarter with effect from 
8th November 2021 after office hours to 11th 
November 2021 before office hours . 


2 


Shri . Madhav Arvind Shinde , 
District Judge - 8 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 


Sanction to the Earned Leave for six ( 6 ) days 
from 8th November 2021 to 13th November 2021 
prefixing holiday on 1st November 2021 to 7th 
November 2021 ( Diwali Holidays ) suffixing Sunday 
falling on 14th November 2021 with permission to 
leave Headquarter with effect from 8th November 
2021 after office hours to 15th November 2021 
before office hours . 


3 


Smt . Radhika Madhukar Shinde , 
District Judge - 12 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Sanction to the Earned Leave for six ( 6 ) days 
from 8th November 2021 to 13th November 2021 
prefixing holiday falling on 1st November 2021 to 
7th November 2021 ( Diwali Holidays ) suffixing 
Sunday falling on 14th November 2021 with 
permission to leave Headquarter with effect from 
8th November 2021 after office hours to 15th 
November 2021 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


1 


Shri . Digambar Yashwant Gaud , 
District Judge - 4 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 


Shri . D. D. Kurulkar , 
District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon with effect from 8th November 2021 after 
office hours to 11th November 2021 before office 
hours . 


2 


Shri . Madhav Arvind Shinde , 
District Judge - 8 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 


Shri . V. S. Hingne , 
District Judge - 10 and Additional Sessions Judge , 
Nashik with effect from 8th November 2021 after 
office hours to 15th November 2021 before office 
hours . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ३ - ९ , २०२२ / माघ १४ - २० , शके १ ९ ४३ 

a 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


- 


2 


3 


Smt . Radhika Madhukar Shinde , 
District Judge - 12 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Smt . S. N. Bhalerao , 
District Judge - 11 and Additional Sessions Judge , 
Nashik with effect from 8th November 2021 after 
office hours to 15th November 2021 before office 
hours . 


VIKAS S. KULKARNI , 
I / c . Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 29th October 2021 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


